सन 2029-22 या वित्तीय वर्षामध्ये औषधे व औषधे 
साहित्ये या प्रकारची साधन सामुग्री खरेदी 
महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत 
करण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२३. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७, 
दि.२८/१२/२०२१. 

२) सहसंचालक, खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे पत्र क्र.६६०१-०२/आसेआ/खरेदी 
कक्ष, मुंबई/सन २०२१-२२ मध्ये प्रस्तावित बाबींच्या निविदा प्रकियेनुसार प्राप्त झालेल्या दराने 
खरेदी करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत/२०२३ दि.०१/०२/२०२३ व 
दि.०१/०६/२०२३ 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत फ्री मेडिसीन व USSK आणि इतर 


कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक असणा-या विविध प्रकारची औषधे खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७,दि.२८/१२/२०२१ अन्वये 


रु.३०२.४४ कोटी इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


सदर खरेदी हाफकीन संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


हाफकीन महामंडळाने दि.०४/०८/२०२२ व दि.०८/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी असे 


नमुद केले आहे की, प्रस्तावित प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयातील औषधीं बाबींचे दर हे 


प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रियेअंती अंदाजित दरापेक्षा अधिक आलेले आहेत. त्यामुळे उदयोग ऊर्जा व 


कामगार विभागाच्या दि.०१/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातीळ परिच्छेद क्र.३.१.२.१ मधीळ 


तरतुदीनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्‍यक असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-७ 


दि.२८/१२/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या बाबनिहाय रकमेच्या 


मर्यादेत प्रत्यक्ष खरेदी संख्या कमी करुन सुधारित संख्येची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


विनंती केलेली आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 


वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्याच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


झासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत फ्री मेडिसीन व 188 आणि इतर 


कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक असणा-या विविध प्रकारची औषधे खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.3६/आरोग्य-७, दि.२८/१२/२०२१ अन्वये 


रु.३०२.४४ कोटी इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


सदर खरेदी हाफकीन संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


हाफकीन महामंडळाने दि.०४/०८/२०२२ व दि.०८/०८/२०२२ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार 


यापुर्वी दि.२८/१२/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या बाबनिहाय 


रकमेच्या मर्यादेत प्रत्यक्ष खरेदी संख्या कमी करुन सुधारित पुढील विवरणपत्रामध्ये नमुद 


केल्यानुसार रु.७९.८० कोटी इतक्या खर्चाची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी 


प्राधिकरणामार्फत करण्यास विहित निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यास सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-७ 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता खरेदी करावयाच्या बाबींच्या सुधारित 
दरांचे विवरणपत्र :- 


Statement of Items required REVISED ADMINISTRATIVE APPROVAL @ Proposal for F.Y.2021-22 
(NHM BUDGET) 


Budget Source / 
Year of 
Proposal / 
A.A.GR Date 


Sr. No. 

of Item 

in A.A. 
GR 


Scheme 


Budget 
Source 


Proposed 
Quantity 


Original 
A.A. 
Amount 


Revised 
Rate as 


wort. 
Negotiati 
on 


Revised 
Procure 
Amount | Ditfere | ment 

Required fee 'tn Quantit 
ae ta Atnount’| 227 
New Rate arg 


Amount 


Final 
Revised 
Amount 

of 
Purchase 


Ea 


R 


| ace 


| te | ore | १२ 


| ote | 


Ciprofloxacin Inj. 100 ml 


NHM 
Budget 
2021-22 (AA 
Date 
28.12.2021) 


75 


Free 
Drug 


NHM 


300000 


2805000 


11.54 


3462000 657000 243000 


2804220 


Dextrose with Normal Saline Inj. IV 500 ml 


NHM 
Budget 
2021-22 (AA 
Date 
28.12.2021) 


187 


Free 
Drug 


NHM 


900000 


13.35 


12015000 


18.48 


16632000 | 4617000 650000 


12012000 


Dextrose Inj. 10% TV 500 ml 


NHM 
Budget 
2021-22 (AA 
Date 
28.12.2021) 


186 


Free 
Drug 


NHM 


100000 


16.67 


1667000 


22.4 


2240000 573000 74400 


1666560 


Dextrose Inj. 5% IV 500 ml 


NHM 
Budget 
2021-22 (AA 
Date 
28.12.2021) 


185 


Free 
Drug 


NHM 


400000 


13.408 


5363200 


18.48 


7392000 2028800 290200 


5362896 


NHM 
Budget 
2021-22 (AA 
Date 
28.12.2021) 


185 


JSSK 


NHM 


644800 


13.408 


8645478 


18.48 


11915904 3270426 467800 


8644944 


Met. 


ronidazole IV I 


nj. 100 ml 


NHM 
Budget 
2021-22 (AA 
Date 
28.12.2021) 


88 


Free 
Drug 


NHM 


1000000 


6890000 


10.64 


10640000 | 3750000 647500 


6889400 


NHM 
Budget 
2021-22 (AA 
Date 
28.12.2021) 


88 


JSSK 


NHM 


729300 


5024877 


10.64 


7759752 | 2734875 472000 


5022080 


Ringer Lactate Inj. 


TV 500 ml 


NHM 
Budget 


2021-22 (AA 


188 


Free 
Drug 


NHM 


1100000 


12.646 


13910600 


20.16 


22176000 | 8265400 690000 


13910400 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-७ 


Date 
28.12.2021) 


NHM 
Budget 


Date 
28.12.2021) 


Sodium Chloride Normal Saline 0.9% Inj. IV 500 ml 


NHM 


Budget न 


Date Die. 


28.12.2021) 


2021-22 (AA 188 JSSK NHM 1394300 12.646 17632318 20.16 | 28109088 | 10476770 874600 | 17631936 


2021-22 (AA 184 NHM 400000 12.27 4908000 18.48 7392000 | 2484000 265500 4906440 


NHM 
Budget 


Date 
28.12.2021) 


2021-22 (AA 184 JSSK NHM 77419 12.27 949931 18.48 1430703 480772 51400 949872 


Total Amount of Previous A.A. in Rs. 79811404 REVISED A.A. Total Amount Rs. 79800748 


वरील विवरणपत्रात नमुद केलेल्या रु.७९८०.०७४८ लक्ष इतक्या खर्चाच्या बाबींच्या 
खरेदीस खालील अटीं व शार्तीच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास हरकत 
नसावी. 


अटीव शर्ती :- 


(१ सदर औषधे व औषधी साहित्य इ. सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची area / 


खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया/ Gem Protal 


वर राबविण्यात यावी. 


Q) सदर औषधे व औषधी साहित्य इ. सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 


खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 


specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 


असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 


कंपनीला फायदा होईल अश्या रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची 


जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी 


करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-७ 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४॥ प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे Gem 


पोर्टल, इतर राज्यांचे दरकरार, National Medical Devices Authority यांच्याकडील उपलब्ध 


असलेल्या न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबीची खरेदी 


केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झाळेले न्युनतम दर निविदेकरीता 


मागणी नोंदविताना अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रकियेअंती दर निश्चित 


करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 


बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 


करण्यात यावी. 


(५ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य fatrdar (specification) 


असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(६॥ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 


राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(७ तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) अंतर्गत 


विविध लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातुन 


भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पुर्ण होईल याची 


दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर बाबींचा पुरवठा आदेशा देण्यापूर्वी निधीची उपलब्धताही तपासून घेण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-७ 


(८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी feel (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 


यावी. 


(११) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची अंमलबजावणी 


दिनांक १० मे, २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी 


प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 


आवश्यक प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११७५२३६८४१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R A F N D R A Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a480 


5881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seri 


ialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA7S5CBEO 


(€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


KUDALE ——sxssnimsses 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-७ 


) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
६) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
) 
) 
) 


सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) ud जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

qq) ud जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-(७ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


